सन २०२२-२३ मधील निधी वितरण 
कृषि विभाग (कृषि, फलोत्पादन व 
कृषि विद्यापीठे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०२३. 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ३, दि. ०४.०४.२०२२. 
२) शासनाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०५.०४.२०२२ 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ मधील नऊमाहीकरिता 


उपलब्ध तरतूदी संदर्भ क्र.२ नुसार टप्याटप्याने वितरीत केल्या आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ 
च्या परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सुधारीत 
अंदाजांच्या मर्यादेतच निधी वितरणाची मर्यादा निश्चित करुन त्याप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप व संनियंत्रण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास सहमती दिली आहे. 

२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. डी-२, डी-३, डी-७ व डी-११ खाली 
सुधारित अंदाज स्वीकृत केले आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. ३ च्या परिपत्रकानुसार वित्त 
विभागाने मंजूर केल्यानुसार सुधारित अंदाज सन २०२२-२३ (White Book) पुस्तकाच्या आधारे 
उर्वरीत तरतुदीचे वितरण या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. 3 च्या परिपत्रकास अनुसरुन अनिवार्य खर्चाअंतर्गतच्या 
ळेखाशीर्षांसाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ८ मधील मंजुर 
तरतूदी स्तंभ क्र.५ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन/आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहेत. त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. ३ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या 
अटींची तसेच प्रचलित नियम, अटी व शातींची पूर्तता केल्यानंतर सन २०२२-२३ मधील उर्वरीत 
तरतूदी विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. या वर्षाच्या उर्वरीत कालावधीकरीता अनिवार्य खर्चाअंतर्गतच्या ०१-वेतन, ०२-मजूरी, 
०३-अतिकालीक भत्ता, ०४-निवृत्तीवेतन विषयक खर्च, ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०- 
कंत्राटी सेवा, ११-देझ्ांतर्गत प्रवासखर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, २१-पुरवठा व 
सामग्री, २४-पेट्रोल, तेल व वंगण, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन), ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा या 
बाबींसाठीचा उर्वरीत संपूर्ण म्हणजेच १०० टक्के निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-ओ 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मध्ये नमूद व्यतिरीक्त अनिवार्य खर्चाअंतर्गतच्या इतर बाबींसाठी 
वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेश संबंधित कार्यासनांकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतरच निधी 
वितरीत करण्यात येईल. 
४. कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या योजनांकरीता योजनानिहाय प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या 
मंजूरीचे आदेश संबंधित कार्यासनांकडून वित्त विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्रपणे निर्गमित 
झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी वितरण केले जाईल. 
५. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७१४१३०१९६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUHAS MADHUSUDAN 
SAKPAL 


(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. आयुक्त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 

७. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 

८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देञामुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१०.महालेखापाल,पमहाराष्ट्र-१(ळेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१२.सर्व संचाळक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१४.उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-ओ 


१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९.सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२१.उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
२३.उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती का.क्र.२ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय क्र.-अर्थसं२०२२/प्र.क्र.४२/२-अे, दि.२७ मार्च, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट 


(रू.हजारात) 
नियंत्रक संवितरण अर्थसंकल्पीत एकूण अर्थसंकल्पीत : : 
अ. क्र. मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद डड तरतूद मंजूर सुधारित अंदाज 
|_१_| २ ३ ae 4 & [| ८ 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१ डी-२ ।सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ ।आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ९७६०.०० ९७६०.०० ९७६०.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
डी-३ |२४०१ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन (भारित) २४०१ ०१२७ ८००.०० ८००.०० ३२००.०० 
२ डी-३ |(दत्तमत) २४०१ ०१३६ ६६६६१७७.०० ६६६६१७७.०० ४८१९७१९.०० 
६६६६९७७.०० ६६६६९७७.०० ४८२२९१९.०० 
३ डी-३ |विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१ ०१४५ ११७३०३४००० ११७३०३४००० ९००७१३६.०० 
8 डी-३ |जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१ ०१५४ १७१०५७.०० १७१०५७.०० १६२१७६.०० 
द डी-३ ।जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १६९१३९३.०० १६९१३९३.०० १६८३२११.०० 
& डी-३ |संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेवरील खर्च २४०१ १४७३ ११८.०० ११८.०० ८३.०० 
|_७_ | डी-३ ।तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रे २४०१ ०२६१ ४७९५१६.०० ४७९५१६.०० ४५३९२५.०० 
८ डी-३ ।बीज,रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाडक चाचणी प्रयोगशाळा २४०१ ०३०५ [OM आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २६७४८०.०० २६७४८०.०० २८४९२१.०० 
९ डी-३ oft विषयक माहिती पथक २४०१ ०७३५ ११७८१.०० ११७८१.०० ८२६६.०० 
|_१० | डी-३ ।]ठोतकरी मासिक २४०१ ०७४४ ३९३४०.०० ३९३४०.०० ३०९९४.०० 
डी वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात 
शि १ | डी-३ |. र २४०१ ४२५८ १२८५५६.०० १२८५५६.०० १०५८५९.०० 
संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
१२ डी-३ ।भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने २४०१ १७२२ ७६१९५८.०० ७६१९५८.०० ६१९७९५.०० 
१३ डी-३ प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २४०१ AGEL २०००००००.०० २०००००००.०० २६३००६००.०० 
१४ डी-३ | प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान २४०१ 8०५२ २०००००.०० २०००००.०० १४००००.०० 
भारित ८००.०० ८००.०० ३२००.०० 
दत्तमत ४२१४७७१६.०० ४२१४७७१६.०० ४३६१६६८५.०० 
२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ४२१४८५१६.०० ४२१४८५१६.०० ४३६१९८८५.०० 
डी-३ | २४०२- मृद व जलसंधारण 
ay डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२००३२ । कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३१३६६६.०० ३१३६६६.०० ३०३२२१.०० 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण ३१३६६६.०० ३१३६६६.०० ३०३२२१.०० 


अ. क्र. मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद न्य त. मंजूर सुधारित अंदाज 
डी-३ । २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 

०१ पिकसंवर्धन 

१६ डी-३ |महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ ।|उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४४८२९२४.०० ४४८२९२४.०० ४९६७०६२.०० 

| 98 | 9 डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ । उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १८०७२२२.०० १८०७२२२.०० १९४६३२२.०० 

१८ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २९६४५८४.०० २९६४५८४.०० ३७००७५९.०० 

१९ डी-३ |वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००५२ ।उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २७९८३७९.०० २७९८३७९.०० ३२७२५७८.०० 

२० डी-३ ।महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक २४१५ ००६१ ।'कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३५१९३.०० ३५१९३.०० ३२५११.०० 
२४१५- ०१ पिकसंवर्धन एकूण १२०८८३०२.०० १२०८८३०२.०० १३९१९२३२.०० 
०३ पशुसंवर्धन 

२१ डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ feu विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४६६१५.०० ४६६१५.०० ४६२३४.०० 

२२ डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ६३२७७.०० ६३२७७.०० ६२९४६.०० 

२३ डी-३ |वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ ।उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २००६०.०० २००६०.०० १९८२८.०० 
२४१५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १२९९५२.०० १२९९५२.०० १२९००८.०० 
०४ दुग्धव्यवसाय 

२४ | डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ ।आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १६४४२.०० १६४४२.०० ११३३०.०० 

२५ | डी-३ | pads व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ Jagat दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ५९९.०० 488.00 ५६९.०० 
२४१५ - ०४ दुग्धव्यवसाय एकूण १७०४१.०० १७०४१.०० ११८९९.०० 
०५ मत्सव्यवसाय 

२६ डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी २१२५७२.०० २१२५७२.०० २३१२८१.०० 

२७ डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २५०१.०० २५०१.०० २४६४.०० 
२४१५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण २१५०७३.०० २१५०७३.०० २३३७४५.०० 
इतर संस्थाना सहाय्य 

वश डी-३ डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या २४१५ १०१२ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी की क eee 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 

२९ | डी-३ vee og lesa कचा याच्या ase vars २४१५ १०२१ ।उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ७१५१२.०० ७१५१२.०० ७१५१२.०० 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 

३० | 2a वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या २४१५ १०४१ faa विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी की पदी दुर 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 

३१ डी-३ SE a ail ad अशदानांच्या'रकमेइतंकी २४१५ १०५९ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ४१६२६.०० ४१६२६.०० ४१६२६.०० 
२४१५ - (८०) (१२०) एकूण २३२०५५.०० २३२०५५.०० २३२०५५.०० 
२४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण १२६८२४२३.०० १२६८२४२३.०० १४५२५९३९.०० 

दत्तमत ५५१४३८०५.०० ५५१४३८०५.०० ५८४४५८४५.०० 
मागणी क्र. डी-३ एकूण- भारित ८००.०० ८००.०० ३२००.०० 
एकूण ५५१४४६०५.०० ५५१४४६०५.०० ५८४४९०४५.०० 


एकूण अर्थसंकल्पीत 


अ. क्र. मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद ere मंजूर सुधारित अंदाज 
डी-७ । २७०२ लहान बांधकामे 
३२ डी-७ |अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्देशनन प्रक्षेत्रे २७०२ १९३३ | कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६०००.०० ६०००.०० ५७००.०० 
डी अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
३३ डी-७ |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१ ०६७२ ; मुंबई २३७४१४.०० २३७४१४.०० २२८३४१.०० 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
डी-७ एकूण २४३४१४.०० २४३४१४.०० २३४०४१.०० 
डी-११ | ६२१६ गृहनिर्माणासाठी कर्ज 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
३४ | डी-११ [ptt विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम ६२१६ ०२०१ १००४३.०० १००४३.०० १००४३.०० 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३५ | डी-११ |शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज ७६१० ae 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
३६ | डी-११ ।घर बांधणी अग्निमे ७६१० ०२११ १९९१००.०० १९९१००.०० १९९१००.०० 
३७ | डी-११ |मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ३७४५.०० ३७४५.०० ३७४५.०० 
३८ | डी-११ |इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २५.०० २५.०० २५.०० 
३९ | डी-११ |संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ १८३५.०० १८३५.०० १८३५.०० 
एकूण ७६१० २०४७०५.०० २०४७०५.०० २०४७०५.०० 
डी-११ एकूण २१४७४८.०० २१४७४८.०० २१४७४८.०० 
दत्तमत ५५६११७२७.०० ५५६११७२७.०० ५८९०४३९४.०० 
एकूण अनिवार्य भारित ८००.०० ८००.०० ३२००.०० 


एकूण 


५५६१२५२७.०० 


५५६१२५२७.०० 


५८९०७५९४.०० 


